अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि 
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करु शकलेल्या, 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील अधिकारी /कर्मचा- 
यांसाठी अधिसंख्य पद निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मलळोआ११२०/प्र.क्र. १२२/२०२०/८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: २५ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा - 

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३८/१६-ब दि.२१.१२.२०१९ 
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७-ओ/१६-ब दि.३०.६.२०२० 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्र.५९/अ.ज./अधिसंख्यपदे/२०२०/पाच दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२० 
व दि.१२ नोव्हेंबर, २०२० चे पत्र. 

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब दि.२८.१०.२०२१ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्र.५९/अ.ज./अधिसंख्यपदे/२०२०/एक, 

दिनांक १० ऑगस्ट, २०२३ चे पत्र. 


q 
2 
3 


— ~~ 


8 
षु 


SS *«. 


प्रस्तावना - 

संदर्भाधीन क्र.१ येथीळ शासन निर्णयानुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपिल क्र.८९२८/२०१५ 
(चेअरमन अंड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरुध्द जगदिश बालाराम बहिरा व इतर याचिकांमध्ये 
दिनांक ६ जुले, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयातील क्र.१ मध्ये अनुसुचित जमातीच्या (31) ते (इ) प्रकरणी अनूसूचित 
जमातीच्या कर्मचा-यांची संवर्गनिहाय संख्या निश्चित करुन त्यांच्या सेवा दि. ३१.१२.२०१९ पर्यंत अधिसंख्य 
पदावर वर्ग करण्याच्या सूचना सर्व प्रशासकीय विभागांना व खुद्द व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयानुसार ही 
पदे अधिसंख्य ठरविण्याबाबत अधिकार प्रशासकीय विभागाला देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने संदर्भाधीन क्र. ५ येथील पत्राद्वारे त्यांच्या कार्यालयातील, १. श्री.वि.गो. शिरसाठ, कक्ष अधिकारी २. 
श्री. प्रफा. बटराखाये, सहायक कक्ष अधिकारी यांची जातपडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे एकूण 2 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबातचा प्रस्ताव या विभागास सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन संदर्भाधीन १व २ 
येथील शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील १ अधिकारी व १ कर्मचारी मिळून २ 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची व या पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ११२०/प्र.क्र. १२२ /२०२०/८ 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकारी तसेच कर्मचारी यांच्या 


सेवा दि.२१ ऑगस्ट, २०२३ ते दि. २० जुले,२०२४ पर्यंत अधिसंख्य ठरविण्यात येत आहेत. 


अ. | अधिकारी शासन सेवानिवृत्तीचा | मूळ नियुक्ती | सध्या अ.ज. जात प्रमाणपत्र अवैध / 
क्र. | कर्मचारी यांचे । सेवेतील =| दिनांक झालेले पद कार्यरत अन्य मागास प्रवर्गाचे जात 
नाव नियुक्तीचा असलेले पद । प्रमाणपत्र सादर केले किंवा 
दिनांक कसे? असल्यास कोणत्या 
मागास प्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर केले 
१ २ ३ ४ षु G 9 
१ | श्री. FAA. | ९.१.२००९ | २८.०२.२०३८ | विक्रीकर कक्ष अ.ज. समिती नाशिक यांनी 
शिरसाठ निरीक्षक अधिकारी सन २००५ मध्ये अ.ज. 
(श्री. शिरसाठ हे | (१७.८.२०१५) । प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र वैध 
२००९ पासून ठरवळे. तथापि अ.ज. 
शासन सेवेत प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 
विक्रीकर नंदूरबार यांनी दि.३.६.२०१९ 
निरीक्षक रोजी श्री. शिरसाठ यांचे 
पदावर कार्यरत अ.ज. प्रवर्गाचे जातप्रमाणपत्र 
होते त्या नंतर अवैध oad व नाशिक 
आयोगाच्या अ.ज. प्रमाणपत्र पडताळणी 
कार्यालयात समितीने निर्गमित केलेले 
दिनांक अज प्रमाणपत्र रद्द केले. 
१७.८.२०१५ नंदूरबार अ.ज. प्रमाणपत्र 
रोजी रुजू झाले. पडताळणी समितीने 
दिलेल्या निर्णया विरुध्द मा. 
उच्च न्यायालय मुंबई येथे 
श्री. शिरसाठ यांनी रिट 
याचिका ३७९०/२०१९ 
दाखल केली आहे. 
2 | श्री.प्र.फा. १०.८.१९९३ | 39.90.2030 | लिपिक- सहायक कक्ष | अ.ज. चे प्रमाणपत्र अवैध 
बटराखाये टंकलेखक अधिकारी विमाप्र जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर केले आहे. 
२. उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१,२,४ येथील शासन निर्णयातील सूचना विचारात घेऊन उपरोक्त तक्त्यातील 


१ अधिकारी व १ कर्मचारी यांना दिनांक दि.२१ ऑगस्ट, २०२३ ते दि. २० जुले,२०२४ पर्यंत म्हणजेच ११ 
महिन्यांच्या कालावधीसाठी 2 अधिसंख्य ठरवलेल्या पदांवर नियुक्ती देण्यात यावी. 


३. उपरोक्त तक्त्यातील अधिकारी/कर्मचारी दि.२१ ऑगस्ट, २०२३ ते दि. २० जुले,२०२४ पर्यंत किंवा सेवेत 
राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा शासनाने गठीत केलेल्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोआ११२०/प्र.क्र. १२२/२०२०/८ 


अभ्यासगटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त होवून त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी 
घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदावर नियुक्‍त करण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


8. या आदेशान्वये निर्माण केलेल्या 2 अधिसंख्य पदावर उपरोक्‍त १ अधिकारी व १ कर्मचारी यांना 
नियुक्‍ती देण्याबाबतचे तसेच अधिसंख्य पदावरील नियुक्त्यांना परिच्छेद २ प्रमाणे मुदतवाढ देण्याबाबतचे 
आदेश महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र. १ व ४ येथील शासन निर्णयानुसार तात्काळ निर्गमित 
करावेत व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


दघ. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०९२६१२४९५८८५०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SMITA PRASAD JOSHI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=GENERAL ADMINISRTATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d759e39e5 163375d3782e5f6bef7edf6a25c727 
97123cdaa86acd09edf52baf1, postalCode=400032, 
st=Maharashtra 


p RASA D JO S H | serialNumber=28AA5752FA66D3A7FDEAFB1F4AB24CD 
90FD9D667A6880CB8CCECA18276150ACA, cn=SMITA 
PRASAD JOSHI 
Date: 2023.09.26 12:53:23 +05'30' 


(स्मिता जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई. 
३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 

८. सहसचिव/उपसचिव (आस्थापन) संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 

९. उपसचिव, कार्यासन-१६ब सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कक्ष अधिकारी (कार्यासन-आपुक), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१४-अ/१४-ब), मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवडनस्ती कार्यासन ०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


